सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 
रुग्णालयातील दंतचिकित्सा विभागाचे 
बळकटीकरण अंतर्गत राज्यस्तरीय 
प्रशासनिक विभागातील ५ अस्थायी पदे 
पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक:- अपदे-२०२४/प्र.क्र.६६/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : ०१ ऑक्टोबर, २०२४. 


वाचा:- 

१ शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक:-अपदे-२०२४/प्र.क्र.६६/आरोग्य-३, 
दि. १२/०३/२०२४. 

२) उपसंचालक, (मौखिक आरोग्य) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक:- जा.क्र. 
आसेआ/रामौआ/राज्यस्तरीय प्रशासनिक विभागातील ५ अस्थायी पदे/४२०/२०२४, दि. 
०९/०२/२०२४. 

३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.०६.०९.२०२४. 

शासन निर्णय:- 


उपरोक्त अ.क्र. १ येथीळ शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयातील 
दंतचिकित्सा विभागाचे बळकटीकरण अंतर्गत राज्यस्तरीय प्रशासनिक विभागातील संचालक स्तरावर सुरु 
करण्यात आलेल्या स्वतंत्र मौखिक आरोग्य कक्षातील ५ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक 
३१.०८.२०२४ या कालावधीकरीता पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ 
संपुष्टात आळी आहे. 


२. आताया शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय 
प्रशासनासाठी संचालक स्तरावर सुरु करण्यात आलेल्या स्वतंत्र मौखिक आरोग्य कक्षातील ५ अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१.०९.२०२४ ते दिनांक २८.०२.२०२५ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील नमूद लेखाशिर्षाकरीता मंजूर असलेल्या निधीमधून भागविण्यात यावा 
व सन २०२४-२०२५ या वर्षाकरीता मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांक:- ATS २०२४/प्र.क्र.६६/आरोग्य-२ 


मागणी क्रमांक - आर - 9, 
“२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 


०१ - नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 
११०-७  - पंचवार्षिक योजना अंतर्गत योजना- राज्य योजना अंतर्गत योजना 
(०६) (0१ = मुसफल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये (२२१० ०२२६)” 


४. हा झासन निर्ण वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दि.०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक, पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि. ०६.०९.२०२४ अन्वये 
दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत अस्थाई पदांच्या मुदतवाढीस मान्यता देण्या आली असली 
तरी, दरम्यानच्या काळात सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याबाबत सर्व 
प्रशासकीय विभागांनी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याबाबत वित्त विभागाने निर्देशित केले आहे. तसेच 
उपरोक्त संदर्भ क्र.०३ अन्वये वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, अस्थायी पदांना दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यादरम्यान सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता 
घेण्याकरीता सुधारीत आकृतीबंधाचे प्रस्ताव शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक २९ जून,२०१७ नुसार 
तपासून व त्यानुसार कार्यवाही करुन तातडीने वित्त विभागास सादर करण्याकरीता आयुक्तालय 
कार्यालयाकडून उचित कार्यवाही करावी व त्याबाबातचा प्रस्ताव शासनास पाठवावा. 


Gs सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९३०११०१४७२११७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Digitally signed by SANJAY 


SA N J AY DATTARAM MAHADESHWAR 


DN: cn=SANJAY DATTARAM 


DATTARAM MAHADESHWAR, 0, ou, 


email=sanjay.mahadeshwar@nic.i 


MAHADESHWAR ncn 


Date: 2024.10.01 17:48:58 +05'30' 
(सं.द. महाडेश्वर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल १/ २ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा GASH, WSS आरोग्य अभियान, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक:- ATS २०२४/प्र.क्र.६६/आरोग्य-२ 


३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सह संचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये(रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई. 

५. सह संचालक, आरोग्य सेवा (आस्थापन), मुंबई. 

६. उप संचालक, मौखिक आरोग्य कार्यक्रम. 

७. वित्त विभाग (कार्यासन- व्यय-१३/ अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई. 

८. सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कार्यासन- सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प). 
९. निवडनस्ती (आरोग्य ३). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक:- ATS २०२४/प्र.क्र.६६/आरोग्य-२ 


परिशिष्ट-अ 


(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक:- अपदे २०२४/प्र.क्र.६६/आरोग्य-३, 
दिनांक:- ०१ ऑक्टोबर, २०२४ चे सोबतचे परिशिष्ट-अ) 


अ.क्र. पदनाम वेतनस्तर व वेतन मेंट्रिक्स अस्थायी 

पदांची 

संख्या 
गि उपसंचाळक (मौखिक आरोग्य | एस-२५ (७८८००-२०९२००) शबि 

कार्यक्रम) 

२ | सहायक संचाळक एस-२३ (६७७००-२०८७००) be. | 
3 सांख्यिकी सहायक एस-१३ (३५४००-११२४००) Le 
४ | कनिष्ठ लिपिक एस-६ (१९९००-६३२००) Le .] 
५ | सहायक, गट-ड एस-१ (१५०००-४७६००) शि 
एकूण ५ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


